आकांक्षित शहरे कार्यक्रमाचे सनियंत्रण 
निर्देशक (Monitoring Indicators) त्यांचे 
भारांश (Weightage) अंतिम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आजिका २०२२/प्र.क्र.३३/भाग-१/का-१४१२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १२ मे, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. आजिका २०२२/प्र.क्र.३३/का-१४१२, 
दि. १३ एप्रिल, २०२३ 
२) सहा. आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन, संचालनालय, नवी मुंबई यांचे क्र.नप्रस/२०२३/ 
आडाका/ कक्ष-११/२१७०, दि. १० एप्रिळ, २०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर, राज्यात नागरीकरण झालेल्या “ड” 
वर्ग महानगरपालिका, “ब” व “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधीळ शहरांचा समतोल, 
कालबध्द व सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार 
“आकांक्षित शहरे कार्यक्रम” राबविण्यात येत आहे. राज्यात राबवावयाच्या आकांक्षित शहरे 
कार्यक्रमासाठी संनियंत्रण निर्देशक (Monitoring Indicators) व त्यांचे ART (Weightage) अंतिम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आकांक्षित शाहरे कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सनियंत्रण निर्देशक (Monitoring 
Indicators) त्यांचे भारांश (Weightage) यासोबत जोडलेल्या जोडपत्र “अ” नुसार निश्चित करण्यात 
येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय नगर विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०५१२१२३८१७२०१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Devara Rajagopal 
nal, title=3456, 


DN: c: ॥, title=3456, 

pseu 42781 DE1B293AFD1058E70876A370106D00, 

2.5.4.20=289¢22071 cb588fd531df022c29ec89276ede6f8aa500df1 1ff3b1 
R j | 


‘alCode=411014, st=Maharashtra, 
INumber=742368EFBE36A0EB883C9937836383A8BE1 1EB15DECB8 

029209DB2953176E175, cn=Devara Rajagopal 

Date: 2023.05.12 12:41:58 +05'30' 


( डॉ. राजगोपाल देवरा) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१. मा 
2. मा 


न्न 


. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


a 4 4 


शासन निर्णय क्रमांकः आजिका २०२२/प्र.क्र.३३/भाग-१/का-१४१२ 


on 

र्‌. 

१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


४ 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
.मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
.सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मंत्रालयीन सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
. आयुकत, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 


.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
Ud महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका /नगरपरिषदा /नगर पंचायती 
.सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग, 
(पत्राने) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. आजिका-२०२२/प्र.क्र.३३/भाग-१/का-१४१२, दि. 92 मे, 2023 सोबतचे 


जोडपत्र-"अ" 


आकांक्षित शहरे कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेले सनियंत्रण निर्देराक (Monitoring 


Themes 


Urban 
Infrastructure 


Indicators) व त्यांचे भारांठा (Weightage) 


Weightage 


Indicators (out of 125) 


Number of functional (throughout the year) CCTV 


Households with Percentage of Piped water connections 


Education E : 
ducation Infrastructure 7 
Infrastructure 


Health Care Services 5 


Environment 


Administration 
Efficiency 


Employment 


Financial 
Capability 


Environment Status Report prepared based on 
1. Current status of Bio diversity register 

2. Tree census 

3. STP 

4. Water Purification Plant 

5. Cleanliness of water bodies 


Disaster Management Plan prepared/Readiness with 
firefighting personnel/equipment 

1. Earthquake 

2. Land slide 


E-Governance efficiency (No. of services provided online 
by the ULB) 


